जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ 


या समितीवर नामनिर्देशित तसेच 
विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.१/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२१ 


पहा:- १ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यवतमाळ यांचे पत्र 
क्र.जिनिसय/जिवायोस/का.स./का-७/५५/२०२१, दि. १७/०८/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या २ 
सदस्यांची व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची 
“विशेष निमंत्रित” म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ यांनी उपरोक्त 
आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. यवतमाळ जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द 
होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
8. हा arm निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०१२१६४५४३९४१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.10.12 16:49:12 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मंत्रालय, मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५/का-१४८१-अ 


३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय, मुंबई. 

५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई. 

७.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई. 

८.विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 

९.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ 

१०.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती 
११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१४.कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

१५.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


ares निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी २०२१ /प्र.क्र. ५/का-१४८१- अ, दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 


ia श्री.हेमंत पाटील, लोकसभा सदस्य । तुकाई, रविराज नगर,तरोडा नाका,नांदेड 


२  श्री.दुष्यंत चतुर्वेदी, विधान परिषद  । ३१०/ए,हिस्लाप कोलेजजवळ,सिव्हील 
सदस्य लाईन,नागपूर 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
ea श्री.सुधीर अमृतराव देशमुख रा.गुरूदेवनगर,मु.पो.ता.दिग्रस,जि.यवतमाळ 
२  श्री.हरीहर नागोराव लिंगनवार रा.पिपळशोंडा,ता.केळापुर,जि.यवतमाळ 
विशेष निमंत्रित सदस्य 
ioe 4 श्री.बाबुसिंग नरसिंग चव्हाण मु.भांब,पो.टेंबी,ता.महागांव,जि.यवतमाळ 
2 श्री.संजय चिंतामणराव रंगे रा.कापरा(मेथड), ता.जि.यवतमाळ 
3 श्री.नामदेवराव खोब्रागडे रा.वटफळी,ता.नेर,जि.यवतमाळ 
za श्री.संदिप गणपतराव ठाकरे रा.हनुमान वार्ड, उमरखेड,जि.यवतमाळ 


५ । अंड.श्री.उमाकांत वासुदेव पापीनवार ।रा.पुसद,जि.यवतमाळ 


६ श्री.संतोष मारोतराव ढवळे रा.राजे संभाजीनगर वाघापूर,जि.यवतमाळ 
i | श्री.सदबाराव माधवराव मोहटे रा.जामनाईक क्र.२, ता.पुसद,जि.यवतमाळ 
८ | Mast सुरेश निकम (बोंडे) रा.स्वप्ननगर,उज्वलनगर 


जवळ,ता.जि.यवतमाळ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५/का-१४८१-अ 


९ _  श्री.विठ्ठल नामदेवराव कदम रा.विवेकानंद कॉलनी,उमरखेड,जि.यवतमाळ 


| डॉ.विजय विठ्ठलराव कडू रा.देवधरी, ता.घाटंजी,जि.यवतमाळ 


a श्री.अनिल उर्फ बाळासाहेब मांगूळकर । दर्डानगर.जि.यवतमाळ 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra 
Dhuri 
Date: 2021.10.12 16:49:28 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


